सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ कार्तिक १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
: 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४५ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २५५ ९ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२५६४ 


१ 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना कलम ११ 


औ . भाग १-४५ 


ते 


( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ) 


मा.जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , यांचे आदेश जा.क्र .२०२२ / आरबीडेक्स -४ / 

भुसंपादन / समन्वय / सिआर -०३ दिनांक ०५ / ० ९ / २०२२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक 11 / 2014 / 
77 / -2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात यावे . ) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील 
पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या 


1 


२५५ ९ 


[ पृष्ठे - ०८ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ७८ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ७ ९ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणनु घोषीत करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन आहे . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात येईल . ) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांस विस्थापित करण्याचे कारण जोडलेल्या 
मध्ये 
अनुसुचित ०३ केले आहे . 

नमुद 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या अनुसुची 
०४ मध्ये नमुद केले आहे . 


२५६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ : कार्तिक , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 


आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची 
नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे . ) 


त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार 
अधिसुचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा 
अथवा जमीनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोट - कलमाच्या 
अंमलबजावणी मधुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू 
कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी भुमिसंपादन 
जायकवाडी यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसुची ०१ 


भूमीचे वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 

गावांचे नाव : - जळकीवसई , ता : सिल्लोड 


अ.क्र . 

०१ 


गट नंबर 

६३ , ७४ , ७५ , ७६ , ९९ 

एकुण 


जिल्हा : - औरंगाबाद 


संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे.आर. ) 

२ हे . १५ आर 

२ हे . १५ आर 


संपादनाचे प्रयोजन : - मौ . जळकीवसई येथील जमीन पाझर तलाव क्र . ०३ 
ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद 


अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे . 


प्रकल्पाचे नाव : - मौ . जळकीवसई येथील जमीन पाझर तलाव क्र .०३ 
ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - मौ . जळकीवसई येथील जमीन पाझर 
तलाव क्र . ०३ ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद . 


सामाजीक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा फायदा होणार 
आहे . 


J 


अनुसुची ०३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून 
सुट प्राप्त . 


२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून 
सुट प्राप्त . 


अनुसुची ०५ 

नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 


( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणनु नियुक्ती करण्यात आली 
आहे त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा 


दिनांक : - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) 
निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी भुमिसंपादन जायकवाडी यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


दिनांक : 
ठिकाण : - औरंगाबाद 


' / २०२२ 


( अप्पासाहेब शिंदे ) 

उपजिल्हाधिकारी 


भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प 

औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ कार्तिक , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 


२ 

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसुचना कलम ११ 

( भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ) 
मा.जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , यांचे आदेश क्रमांक २०२२ / आरबीडेक्स -४ / 
भुसंपादन / समन्वय / सिआर -१३८ दिनांक १२/०१/२०२१ 
ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या 
कलम ३ मधील पोटकलम ( ३ ) अन्वये प्रदान कलेल्या अधिकारानुसार 
महाराष्ट्र शासनाने , महसुल व वन विभाग अधिसुचना क्रमांक 11 / 2014 / 
77 / -2 , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिसुचना 
असा केलेला आहे . ) द्वारे , भुमीसंपदान , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करतांना 
वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) ( यापुढे याला सदरहू अधिसुचना संबोधण्यात यावे . ) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करताना ( सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील 
पोटकलम ) ( ए झेड ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसलेल्या 
शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणनु घोषीत करण्यात आले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या अधिसुचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या 
वतीने समुचीत शासन म्हणुन घोषीत करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , 
अनुसुची ०१ मध्ये दर्शविलेल्या जमीनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त भुमी 
असा करण्यात येईल . ) अनुसुची ०२ मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव समुचित 
शासन म्हणुन आहे . ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात येईल . ) याबाबत जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांची समुचित 
शासन म्हणुन खात्री झाल्यामुळे सदरहु कायद्याच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात 
येते , असे अधिसुचीत करणे आवश्यक आहे . 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपदान कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना भूधारकांस विस्थापित करण्याचे कारण जोडलेल्या 
अनुसुचित ०३ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , सदरहू भुमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
भूमी संपादित करतांना सामाजीक परिणाम सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसुची ०४ मध्ये नमुद केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , या भुमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोटकलम ( १ ) 
नुसार विस्थापिंताचे पुनर्वसन आणि पुर्नस्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसुची ०५ मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमुद केले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती 
आवश्यक असल्यास , अनुसुची ०५ मध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे . ) 

त्याअर्थी , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोटकलम ( ४ ) नुसार अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भुमी कायद्याच्या प्रकरण ४ खाली 
कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमीनीचा अथवा जमीनीच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार करविणार 
नाही किंवा अश्या जमीनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसुचीत केलेल्या भुमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थीतीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतुन अशा भूमी मालकांस सुट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


२५६१ 

पुन्हा असे घोषीत करण्यात येते की , सदरहू भुमी संपादन कायद्याचे 
कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमीसंपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख उक्त नियम असा करण्यात 
येईल . ) चे नियम १० मधील उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत 
करण्याचे काम हाती घेतील . 


आणि म्हणुन ज्याअर्थी , समूचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी 
सदरहू कायद्याचे कलम ३ , पोटकलम ( ग ) अन्वये उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसुची ०१ 


भूमीचे वर्णन : - मोजणी प्रमाणे 
गावांचे नाव : - मौजे हिवरा , 
गट नंबर 
२५ , २६,४ ९ , ५२,५३ 
एकुण 

अ.क्र . 
०१ 


ता : - फुलंब्री जिल्हा : - औरंगाबाद 
संपादित क्षेत्र अंदाजे ( हे . आर . ) 

३ हे . २२ आर 

३ हे . २२ आर 


संपादनाचे प्रयोजन  ः - पाझर तलाव क्र . ७ , मौजे हिवरा , ता . फुलंब्री , जि . औरंगाबाद 
अनुसूची ०२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाचे स्वरुपाचे विवरण : - या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे . 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र .७ , मौजे हिवरा , ता.फुलंब्री , जि.औरंगाबाद 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशिल : - पाझर तलाव क्र . ७ , मौजे हिवरा , ता . फुलंब्री , 
जि . औरंगाबाद 


सामाजीक फायदे : - या प्रकल्पाद्वारे जमीनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 
अनुसुची ०३ 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापनाच्या आवश्यकतेची कारणे : - विस्थापनाची आवश्यकता 
नाही , सबब माहिती निरंक 


अनुसूची ०४ 

सामाजीक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : - ( सामाजीक परिणामाचे निर्धारण 
करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) : 


१. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३/०३/२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
२. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २६/०४/२०१८ नुसार उक्त अधिनियमाचे 
कलम २ व प्रकरण ३ मधील तरतुदीनुसार लागू करण्यापासून सुट प्राप्त . 
अनुसुची ०५ 

नियुक्त कलेल्या प्रशासकाबाबत माहीती : 

( ०१ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणनु नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्याचे पदनाम : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 
( ०२ ) प्रशासकीय कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 

( ०३ ) प्रशासकीय नियुक्ती ज्या अधिसुचनेनुसार झालेला आहे त्याचा दिनांक 
: - निरंक . 


टिप : - उक्त जमीनीचा / जमीनीच्या योजनेचे ( प्लॅन ) निरीक्षण 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 
दिनांक : 


/ / २०२२ 
ठिकाण : - औरंगाबाद 


संदीप पाटील , 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) 

औरंगाबाद . 


२५६२ 


3 

जिल्हाधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन अहमदनगर 
बीड - परळी रेल्वे मार्ग मौ . कडा ता.आ जि . बीड . साठी भुसंपादन 


क्रमांक - प्र.अ. / भुस . / कावि .०८ / ११.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी रेल्वे मार्ग मौ . कडा ता . पाटोदा 
जि . बीड 

अ.क्र . 


१ 

२ 

३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ : कार्तिक , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 


ন x 559 v 


४ 


५ 


६ 


७ 

८ 


स.नं. / ग.नं. 
२ ९ २ 

३५१ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 

२१५ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.११ 

०.१५ 

०.३७ 

०.२२ 

०.२६ 

०.२३ 

०.१७ 

०.१४ 


श् : ९ र्ढ श्री र्ढ d eी :: 


१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१५ 


१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


२१५ 

२१५ 

२०२ 

२०४ 

२०५ 

२०५ 

२०५ 

१ ९ ८ 

१ ९ ८ 

१ ९ ८ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 

१ ९ ५ 


अ.क्र . 


भाग १ - पुरवणी 


०.१५ 

०.१३ 

०.०१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी रेल्वे मार्ग मौ . कडा ता . पाटोदा 
जि . बीड . 


इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


०.३४ 

०.० ९ 

०.० ९ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - अहमदनगर - बीड - परळी रेल्वे मार्ग मौ . कडा 
ता . पाटोदा जि . बीड या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - दळण - वळण , 


दिनांक : 

ठिकाण : - बीड 


०.० ९ 

०३ 

०.०४ 

०.०५ 

०.०५ 

०.०८ 

०.०५ 

०.०२ 


गावाचे नांव : - अहमदनगर - बीड - परळी रेल्वे मार्ग मौ . कडा ता . पाटोदा 
जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जिल्हाधिकारी बीड करीता 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ : कार्तिक , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -१ 

संपादन करावयाचे जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव : मौजे आडगांव , पि . ता . कन्नड जि . औरंगाबाद 

अ.क्र . 

गट नंबर 

संपादीत 

करावयाचे क्षेत्र हे . आ . 

०. ४० 


४ 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद , यांजकडून 

भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अंतर्गत 


कलम १ ९ अन्वये अंतिम अधिसुचना 

भूसं / आडगांव / पि . / सीआर -१ / २०२० 

मौजे आडगांव पि . , ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . 
१ आडगांव पि . करिता जमीन संपादन करणे . 

अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / आरबीडेस्क -४ / भूसंपादन / समन्वय / कावि- ०१ - ज्या अर्थी 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कन्नड भाग औरंगाबाद 
यांनी खालील परिशिष्ट - १ मध्ये नमुद केलेल्या जमिनी भूसंपादन , 
पुर्नवसन व पुनर्वसाहत करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ कलम ११ अन्वये मौजे आडगांव पि . ता . कन्नड जि . 
औरंगाबाद येथील पाझर तलाव क्र . १ आडगांव पि . करिता जमीन 
संपादन करणे या कामासाठी या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
असल्याची किंवा असण्याची शक्यता असल्याबातची प्राथमिक अधिसूचना 
राजपत्र क्र . २२ गुरूवार ते बुधवार , जुन २-८-२०२२ रोजी पान क्र . ६ ९ १ 
वर प्रसिध्द केली आहे . 


ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी , तथा भूसंपादन अधिकारी कन्नड यांनी 
प्रसिध्द केलेल्या सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर आजतागायत एकही हरकत 
प्राप्त झालेली नाही . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी औरगाबाद 
यांची अशी खात्री झाली आहे . त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


ज्याअर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीवार वर्णन केलेले क्षेत्रा हे 
कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी " पुनर्वसन क्षेत्र " 
म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन 
योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये समुचित शासन 
असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियान्वये जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , कन्नड यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


सदर जमिनीचे नकाशे व अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , कन्नड यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 


१ 

२ 


५७० 

५७० 

एकुण 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाचे विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे आडगांव पि . ता . कन्नड जि . औरंगाबाद येथील 
गाव तलाव आडगांव पि . करिता जमीन संपादन प्रस्ताव . 


प्रकल्पाचे वर्णन : - मौजे आडगांव पि.ता. कन्नड जि . औरंगाबाद येथील 
गाव तलाव आडगांव पि . करिता संपादन करणे . 


०.१३ 

०.५३ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - गावक - यांना पाणी उपलब्ध होऊन गावातील 
नागरीकांची पिण्याच्या पाण्याची तसेच शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होऊन 
लाभक्षेत्रातील शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे . 


परिशिष्ट - ३ 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
निरंक 


परिशिष्ट - ४ 

पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनंचा सारंश 
निरंक 


२५६३ 


ठिकाणः कन्नड 

दिनांक : २७.१०.२०२२ 


टिप : 

१. उक्त अधिसुचना प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासुन तर कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसुचना उल्लेख केलेल्या जमिनीचा कोणत्याही व्यक्तीने 
व्यवहार करु नये , किंवा सदर जमिनीवर बोजा व अडथळा करु नये . 


जनार्धन विधाते , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कन्नड . 


२. दुय्यम निबंधक , कन्नड , ता . कन्नड , यांनी संपादनाखाली गटाच्या 
खरेदी विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


आस्तिककुमार पाण्डेय , भाप्रसे 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद . 


२५६४ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( ०१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ : कार्तिक , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


क्र .२०१ ९ / भूसं / कक्ष -१ / सिआर . - ज्या अर्थी , समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ' असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०१ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ 
२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशीवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


५ 

जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , यांजकडून 

अधिसूचना 


आणि ज्या अर्थी , उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १ ९ च्या पोटकलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी अनुसूची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेच्या सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
उस्मानाबाद यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


अनुसूची एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गाव- अमृतवाडी तालुका - तुळजापूर जिल्हा - उस्मानाबाद 


१ . 


१ 


भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१५ ९ 


एकुण 


०.१४ 


०.१४ 


प्रकल्पाचे नाव - तुळजापूर विकास प्राधिकरण अंतर्गत , भुयारी गटार 
योजना भाग -२ अंतर्गत संपवेल व पंपगृहासाठी भूसंपादन 
मौजे अमृतवाडी , ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद . 


भाग १ - पुरवणी 


प्रकल्पाचे वर्णन - तुळजापूर विकास प्राधिकरण अंतर्गत , भुयारी गटार 
योजना भाग -२ अंतर्गत संपवेल व पंपगृहासाठी भूसंपादन 
मौजे अमृतवाडी , ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद . 


समाजाला मिळणारे लाभ - तुळजापूर विकास प्राधिकरण अंतर्गत , भुयारी 

गटार योजना भाग -२ अंतर्गत संपवेल व पंपगृहासाठी 
भूसंपादन मौजे अमृतवाडी , ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद . 
येथील शेतक - यांना अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गाव- अमृतवाडी तालुका - तुळजापूर जि . उस्मानाबाद 

अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ . 


निरंक 


निरंक 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


दि . १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना 
क्रमांक संकीर्ण ०१/२०१५ प्र.क्र . ३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० - क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन 
सुट देण्यात आलेली आहे . 


दिनांक / १० / २०२२ 
ठिकाण- उस्मानाबाद 


टिप- उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , उस्मानाबाद यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( डॉ . सचिन ओम्बासे ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD- 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २७ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ : कार्तिक 


१ 

मुख्याधिकारी नगर परिषद भूम , यांजकडून 
सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये भूम शहराच्या प्रारूप योजनेचे ( मु.ह.दु.सु. ) 
प्रसिध्दीकरण 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


जा.क्र . नपभु / वियो / दु . सु . / कलम / २६ / ( १ ) . ज्याअर्थी भूम नगर परिषदेने 

- 

( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे निर्देशिलेले ) तिच्या मुळ हद्दीची 
( यापूढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ ( यापढे " उक्त अधिनियम " असे निर्देशिलेली 
) कलम २३ ( १ ) सह कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास 
योजना , भूम ( मु . ह . दु.सु. ) ( यापूढे " उक्त प्रारूप विकास योजना " असे 
उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्र . १ दि . २७.०१.२०२१ 
अन्वये जाहिर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग पुरवणी भाग -१ ( अ ) मध्ये दिनांक फेब्रुवारी १८-२४ , २०२१ रोजी 
प्रसिध्द केली आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन 
भूम नगर परषिद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना , उस्मानाबाद शाखा उस्मानाबाद 
यांची " नगररचना अधिकारी " म्हणून आदेश क्र . २६४ दि .१०.०५.२०२१ 
अन्वये नेमणूक केली आहे . 

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना उस्मानाबाद शाखा उस्मानाबाद 
यांनी उक्त अधिनियमांचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा 
तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती 


औ भाग १ अ -२७ 


. 


७८ 


१ ९ -२५ , 

१ ९- २५ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ००० रुपये 


उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमांचे कलम २६ ( १ ) अन्वये 
प्रसिध्द करण्यासाठी दि . १ ९ .० ९ .२०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमांचे कलम २६ ( १ ) 
अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . १ दि . १८.१०.२०२२ पारित 
केलेला आहे . 


त्याअर्थी उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमांच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरीकांकडुन सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . 
सदरहू योजने संबंधीचे नकाशे व अहवाल कामाकाजच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


१. मुख्याधिकारी , भूम नगर परिषद , भूम . 

२. सहाय्यक संचालक , नगर रचना , उस्मानाबाद शाखा उस्मानाबाद . 
उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरीकांच्या काही सुचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , भूम 
नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणासह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० 
दिवसाचे आत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सुचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन भूम नगर परिषद कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकतील . 
ठिकाण : - भूम 

दिनांक : - ०१/११/२०२२ 


मुख्याधिकारी 

भूम नगर परिषद , भूम . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १०-१६ , २०२२ : कार्तिक , १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
By Office of The Municipal Council Bhoom , 

Dist Osmanabad 


NOTICE 


Publication of Draft Development Plan of Bhoom 
( Original Limit , 2nd Revised ) Under Section 26 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


No. M.C.Bhoom / 2nd Revised DP / Sec - 26 ( 1 ) .- Whereas the 
Bhoom Municipal Council , ( hereinafter referred to as " the 
said Planning Authority , ” ) vide Resolution No. 1 , dated 27 / 
01/2021 , had declared its intention to prepare a Draft 
Development Plan of Bhoom ( Original Limit , 2nd Revised ) 
( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan " ) 
for the area of Original Limit , ( hereinafter referred to as the 
said “ area ” ) as per the provision of section 23 ( 1 ) read with 
section 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 
1966 ( hereinafter referred to as the “ said Act ” ) and notice to 
than effect is published in Maharashtra Government Gazette 
Aurangabad Division , Supplement Part 01 ( A ) on February , 
18-24 , 2021 . 


And whereas as per the provision in section 24 of the said 
Act , the Municipal Council vide Order No. 264 , Dt . 10 / 05 / 
2021 has appointed Assistant Director Town Planning , 
Osmanabad Branch , Osmanabad as “ Town Planning Officer ” 
to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


And whereas , as per Town Planning Officer and Assistant 
Director , Town Planning , Osmanabad Branch , Osmanabad 
after having prepare Existing Land Use Map as per section 
25 of the said Act , has prepared the said Draft Development 
Plan of the said area and has handed it over to the said 
Planning Authority on 19/09/2022 for publication under 
section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No. 1 , dated 18/10/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Bhoom Municipal Council hereby publishes 
the said Draft Development Plan along with the Report under 
section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 


The Chief Officer , Bhoom Municipal Council , Bhoom . 
Assistant Director , Town Planning , Osmanabad Branch , 
Osmanabad . 


The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Bhoom Municipal Council , within the period of 
30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / Objections received 
by the Municipal Council within the period of the 30 days 
from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Bhoom Municipal Council . 


- 

Place : - Bhoom 
Date : 01.11.2022 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जालना जिल्हा परिषद , यांजकडून 

नमुना नं . २१ ( ई ) 

म . जि.प.व. पं . स . लेखा संहिता १ ९ ६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 
वार्षीक लेखे सन २०२१-२२ 


जमेचे लेखाशिर्ष 

| सुरुवातीची शिल्लक 
एकुण महसुली जमा 
एकुण भांडवली जमा 
एकुण महसुली + भांडवली 

जमा 


---------------------- 


Chief Officer , 
Bhoom Municipal Council , 
Bhoom . 


जा.क्र . जिपजा / विवि / संकलन / २०२२ / १३७२ / कार्यालय जिल्हा परिषद 
जालना दिनांक ०३ / ११ / २०२२ 

जमा बाजु 


ठिकाण : - जालना 
दिनांक : - ०३/११/२०२२ 


रक्कम रुपयात जमेचे लेखाशिर्ष 


७ ९ 


३८ ९ ५४ ९ १७५५ 

१०७२२८४३ ९ ६० एकुण महसुली खर्च 

३३२२२५ ९ ७० एकुण भांडवली खर्च 
११०५५०६ ९९ ३० एकुण महसुली + भांडवली 
खर्च 


खर्च बाजु 


अखेरची शिल्लक 
एकुणात एकुण सुरूवातीचे १४ ९ ५०५६१६८५ एकुणात एकुण अखेरीची 
शिलकेसह 

शिलकेसह 


राजु सोळुंके 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 
जिल्हा परिषद , जालना 


रक्कम रुपयात 


९ ७५ ९ १ ९ ०३२० 


३२४० ९ ६६१३ 


१००८३२८६ ९ ३३ 


४८६७२७४७५२ 

१४ ९ ५०५६१६८५ 


वर्षा मीना 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा परिषद , जालना 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD- 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


